प्रशासकीय मान्यता : 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक 
योजनेतंर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 
विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान 
संस्था, (महाविद्यालय) लातूर 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : व्हिएसएल-२०२१ /प्र.क्र.१०२/ प्रश्‍ा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २६ मार्च, २०२१ 


वाचा: १. झासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/ 

भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

३. शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. 
२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

४. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक: वैशिवि-२०२०/ 
प्र.क्र.२८१/प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 

५. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर यांचे पत्र क्र. जिवायो 
/२०२०-२१/मंजूर/नियतव्यय/कार्या-७/१३४ दि. २९/०१/२०२१ 

६. संचालनालयाचे पत्र क्रमांक संवैशिवसं/यंसाख/जिवायो/विदेशावैविसं,लातूर /प्र.मा. 
/म/६०६५/२०२१, दिनांक ०८.०३.२०२१ 

शासन निर्णय :- 


उपरोक्त नमूद दिनांक ०८.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था (महाविद्यालय), लातूर या 
संस्थेस सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे.सदर प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था (महाविद्यालय), लातूर या संस्थेस 
सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये 
३,७०,७४,१६२/- ( रुपये तीन कोटी, सत्तर लक्ष, चौर्‍्याहत्तर हजार, एकशे बासष्ट फक्त) इतक्या 
किंमतीची खालील तक्त्यात नमूद यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास खालील अटींच्या 
अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
अ. क्र. | यंत्राचे नांव नग । प्रती नग किंमत | एकूण रक्‍कम 
a फुल्ली अटोमेटेड ब्लड कल्चर सिस्टिम a १४००००० १४००००० 
२ | अटोमॅटिक कव्हर स्लिपर Pas ३५४६००० | ३५४६००० 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिरसएल-२०२१/प्र.क्र.१०२/प्रशा-१ 


अ. क्र. | यंत्राचे नांव नग | प्रती नग किंमत | एकूण रक्‍कम 
३ | टयुब सिलर ae २८३२०० २८३२०० 
४ | एलाझर रिडर me 224000 २९५००० 
५ | एलाझर वॉशर (- | २७७३०० २७७३०० 
६ | इनक्युबेटर ३ ५१९२० १५५७६० 
७ | कोअँग्युलोमीटर | 9 | २१८३०० २१८३०० 
८ | युरिन अनालायझर 1 १_| १७०४४४ १७०४४४ 
९ | टिम्पॅनोमिटर ne ५९३२५० ५९३२५० 

| 9° | o | टिम्पनोप्लास्टी सेट =a १२०४९७ १२०४९७ 
za मास्टीओडेकटामी सेट fees १३२८९२ १३२८९२ 
१२ | कॉम्पॅक्ट सिस्टोस्कोप Ra ४५५४१८ ४५५४१८ 
१३ | नेफ्रोस्कोप ra ६७५१२९ ६७५१२९ 
१४ । बायपोलार टी.यु.आर.पी.सेट हि २७३३७८४ २७३३७८४ 
१५ | सीस्टोस्कोप [aed २७५२३९ २७५२३९ 
१६ | सीस्टोस्कोप सीट 40 FR | 9 | (93043 (93043 
१७ | सीस्टोस्कोप सीट 24 FR ae | (93043 (93043 
१८ | सीस्टोस्कोप सीट 22 FR ail (93043 (93043 
१९ | टेलीस्कोप ब्रीज विथ १ लॉकेबल चॅनेल | a | २८८८७ 262¢9 
20 टेलीस्कोप ब्रीज विथ 2 लॉकेबल चॅनेल fae | ३५०१० ३५०१० 
२१ | ऑप्टिकल युरोथ्रोटोम im १२९६४१ १२९६४१ 
२२ | ओटीस युरोथ्रोटोम नि १८७४९१ १८७४९१ 
२३ | ओ.टी. टेबल Ea २९८८९९ २९८८९९ 
२४ ।फुल्ली secs  केमीलुमीनेसन्स ae 31919000 | ३७७६००० 
अँनाळायझर 
२५ | इलेक्ट्रोलाईट अनालायझर a 200000 200000 
२६ । पेपर क्रोमॅटोग्राफी युनिट २ २२७२२ ४५४४४ 
२७ | थीन लेअर क्रोमॅटोग्राफी हिज २७१८५ २७१८५ 
२८ । स्पेकुलर मायक्रोस्कोप चि १३३५०४० १३३५०४० 
२९ | आय.सी.यु. बेड विथ Foe ८ ३७४०० २९९२०० 
३० | डबल सरफेस फोटोथेरपी युनीट 8 ७४६०० २९८४०० 
३१ | जॉन्डाईस मिटर es २२८००० २२८००० 
३२ | ea डिटेक्टर हि 3६००० 3६००० 
३३ | निओनेटल बबल सी-पॅप मशीन 1१ | २९८५०० २९८५०० 
३४ | सिपल as बेड विथ मट्रेस १० | ० २२२०० २२२००० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिरसएल-२०२१/प्र.क्र.१०२/प्रशा-१ 


अ. क्र. | यंत्राचे नांव नग | प्रती नग किंमत | एकूण रक्‍कम 
३५ | सेमी फावलर बेड विथ मेंट्रेस | do | २९९०० २९९००० 
३६ ।सिरेंजपंप ६ ४७४५० २८४७०० 
३७ | मल्टीपॅरा मॉनिटर ४ ७४४५० २९७८०० 
३८ | ३ पॅरा मॉनिटर षु ४८४०० २४२००० 
३९ बेबी वेईग HHS ३इन १ ४ ३७४०० १४९६०० 
vo | अल्कोहल ब्रीथ अनालायझर Lae | १९५०० १९५०० 
४१ | थीन लेअर क्रोमॅटोग्राफी हि ळी २२००० २२००० 
४२ ।ड्र॒गटेस्टिग किट्स a, ९८३५ ९८३५ 
४३ । फुलली अँटोमेटेड इमुनोहिस्टोकेमेस्ट्री ~ ६१९५००० ६१९५००० 

सेटअप 
४४ | अँटोमेटेड स्लाईड स्टेनर a 31934000 | 3934000 
४५ | फुलली अँटोमेटेड अनाळायझनर ईएसआर | ५०४७०० ५०४७०० 
डिटरमिनेठान 
४६ | सायटोसेन्ट्रीफ्युज असेसरिज | 9 | ४१९३२८ ४१९३२८ 
४७ | एच.पी.एल.सी. मशीन a 3334000 3334000 
४८ | पडियाट्रिक wird ma १८५०२४ १८५०२४ 
४९ । इनफन्ट एअरवे मॅनेजमेन्ट Es २२५००० २२५००० 
yo | अडल्ट एअरवे हि २९९९५० २९९९५० 
५१ | gare मशीन विथ असेसरिज |... २९७००० २९७००० 
५२ ' व्हर्टीकल अँटोक्लेव्ह | 9 | १५०००० १५०००० 
43 क्वाटरी मशीन चिं २००००० २००००० 
५४ | लीड अँप्रॉन १७ १७००० २८९००० 
५५ | आर्थापेडिक सजिकल इन्स्ट्रमुमेट ze ६००००० ६००००० 
५६ । फुल बॉडी सी.पी.आर. मॅनिकिन far) ४ ५७४६६ २२९८६४ 
रेमॉनिटर विथ प्रिंटर 
५७ | हाफ बॉडी सी.पी.आर. मॅनिकिन विथ रेंट | ४ २१९४८ ८७७९२ 
मॉनिटर 
एकूण ३७०७४१६२ 
अटी :- 
१. सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संस्थेस जिल्हा वार्षिक 
योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिएसएल-२०२१/प्र.क्र.१०२/प्रशा-१ 


१०. 


99. 


१२. 


निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 
सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

सदर यंत्रसामुग्नीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 

प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 

समान स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास WE होईल यानुषंगाने संचालक, वैद्यकीय 
शिक्षण आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून sen बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिरसएल-२०२१/प्र.क्र.१०२/प्रशा-१ 


१३. संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा 
व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार 
करतांना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक 
संकीर्ण २०१४ / प्र.क्र. २१५ / उद्योग -४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात 
आलेल्या गव्हर्नर्मेट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


२. प्रस्तुत विषयी उपरोक्त यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्च खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात 


मागणी क्र.ओ-५७ 


४२१० - वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा ११० रुग्णालय व दवाखाने, 
(५२) - जिल्हायोजना लातूर - 
(५२) (0१ - शासकीय रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
करणे 
२१ - पूरवठाव सामग्री (४२१० २१६२) 


३. सदर ae निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग - 
२,अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१३२७२९०११३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ARUN moon 
MURLIDHAR : क, 
RAO DAHALE 0 
(अ. मु. डहाळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


. महालेखाकार -२, (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, नागपूर 

. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 

. जिल्हाधिकारी, लातूर 

. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

५. अधिष्ठाता, विलासराव देहामुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था (महाविद्यालय), लातूर 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 

. निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१) 


०८ Aw A -5 


o~ 


0 © 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


